समानविघातक शकतींविरुध्द कारवाई . 
करताना मृत्यू पावलेल्या पोलीस 
कर्मचा-यांच्या कुटूंबियांना नुकसान 
भरपाई देणेबाबत. __________ 
१) पो.हवा.९३३ रमेश यशवंतराव जगताप 
२) पो.शि.४२२० बाळू सुंखदेचं गांगुर्डे. " 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन निर्णय. क्रमांक: पीहब्ल्यूरफ-०२०६/१७१९/प्र.क्र.२७३/पोल-७, 
- मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२,दिनांक: १ ६ WET, Rook. 


पहाः- १) शा.नि.गू.वि.क्र. पीडब्यूएफ-०१९५/सीआर-१३१/पोल-७, 
दिनांक १३ मार्च, १९९६: 
२) शा.नि.गू.वि.क्र. पीडब्ल्यूएफ-१००३/सीआर-८/पोल-७, 
दिनांक १६ मार्च, २००५ 


प्रस्तावनाः-_ दिनांक ५.७.२००६ रोजी भिवंडी येथील Promega पोलीस ठाण्याचे हद्दीत 
पोलीस ठाण्याचे बांधकाम चालू असताना झालेल्या ललीत. कर्तव्य बजावत असताना 
पोलीस हवा. ९३३ रबैश aera जगताप य यो.शि.४२२० बाळू सुखदेव ws हे 

मृत्यूमुखी पडले. शा.नि.गू.वि:क्र.पीडब्ल्यूपफ ०१९५/सीआर-१३१/पोल-७ दिनांक 
१३.३.१९९६ अन्यये नक्षलयादी, अतिरेकी, aR समाजकंटक इ. समाजविघातक 
शक्‍तींविरुध्द कारवाई करताना मृत्यू पावलेले पोलीस अधिकार/कर्मचारी यांच्या कुटूंबियांना 
रु. २,००,०००/- इतकी नुकसान भरपाई देय आहे तर नक्षलवादी कारवाईत मृत्यूमुखी . 
पडलेल्या पोलीस अधिकारी /कर्मचारी यांच्या कुटुंबियांना शा.नि.गू.वि. क्र. deere 
१०३/प्र.क्र.८/पोल-७ दिनांक १६.३.२००५ अन्वये रु. ७.५० लाख इतकी नुकसान भरपाई 
देय आहे. मात्र प्रस्तुत प्रकरणी कर्तव्य बजावत असताना समाजविघातक शक्‍्तींकडून 
झालेल्या हल्ल्यात सदर दोन पोलीस कर्मचारी भृत्युमूखी पडले असल्याने त्यांच्या pear 
एक विशेष बाब म्हणून रु. ७.५० लाख इतकी नुकसान भरपाई देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती . 


शासन निर्णयः- दिनांक ५.७.२००६ रोजी भिवंडी येथील निजामपुरा पोलीस ठाणेचे हद्दीत 
नवीन पोलीस ठाणेचे बांधकाम चालू असताना उसळलेल्या दंगलीत कर्तव्य बजावित 
असताना शहीद झालेल्या पो.हवा.९३३ रमेश यशवंतराव जगताप व पो.शि. ४२२० बाळु 
सुखदेव गांगुर्डे यांच्या कुटूंबियांना प्रत्येकी रु, ७.५ लाख (रु,सात लाख TART हजार फक्त) 
इतकी नुकसान भरपाई देण्यास पक विशेष बाब म्हणून शासन मंजुरी देत आहे. 


र. याबाबतचा खर्च लेखाशिर्ष " २०५५ पोलीस-११३, पोलीस कर्मचारी वर्ग 
यांचे कल्याण (००) (०४) कर्तव्य बजावित असताना मृत वा जखमी झालेल्या पोलीस 


2421 aa Cases WevGur'e (7 3८ Boe ] 


कर्मचा-यांना व त्यांच्या कुटुंबयांना सानुग्रह अनुदान (२०५५०२९३) योजनेत्तर या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची. टाकून तो सन २००६-२००७ करिता मंजूर करण्यात आलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


3 हा शासन निर्णय, वित्त विभागाचे अनौ. संदर्भ क्रसांक- 
सीआर-३३९/०६/व्यय-७ दिनांक २७.७.०६ व अनी. सं. क्र. ३६०/सेवा-५ दिनांक २.८-०६ 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. « 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


@ yi Sere ad Tt: 


( सु.गं.गांगरकर ) 
:: कार्यासन अधिकारी;गृह-विभाग,महाराष्ट्र शासन. . .. 


पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई । 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
पोलीस आयुक्‍त, ठाणे ) 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई नीत 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई.  _. '' 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे. नित 

वित्त विभाग (व्यय-७/सेवा-५), मंत्रालय, मुंबई. 

Pras नस्ती (का्यसन पोल-७) 


re 


